वाचा - 


अर्थसंकल्पीय अनुदान 2029-2022 मागणी 
क्र. वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे भूजल 
संपत्तीचे अन्वेषण व विकास 
आस्थापना(योजनेत्तर)(२७०२ ३९१८) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्कर जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० 002, 
तारीख: ०८ ऑक्टोबर, २०२१ 


१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि. १५.०४.२०२१. 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि. १४.०५.२०२१ 
३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि. १५.०६.२०२१ 
४) झासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि. १३.०७.२०२१ 
५) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःबीयूडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि.०६.०८.२०२१ 
६) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःबीयूडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि.०७.०९.२०२१ 
७) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःबीयूडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि.२९.०९.२०२१ 


प्रस्तावना 


सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 


भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (०२) भूजल, (००५) अन्वेषण, (०१) 


संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना (२७०२ 
३९१८)(अनिवार्य”या लेखाशीर्षाखाली रू. ५२,४७,६५,०००/- इतकी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात 


आली आहे. त्यापैकी रूपये २५,८४,६३,७००/- इतके अनुदान संदर्भाधिन क्र.१, २, ३, ४, ५, ६व ७ 
अन्वये आतापर्यंत अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्सवर) वितरीत करण्यात 


आले होते. सदर लेखाशीर्षाखाली चाळू आर्थिक वर्षातील पुढील कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 


आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना व इतर अनुषंगिक 
बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रू.५,२२,०४,७५० /- 
(रूपये पाच कोटी बावीस लाख चार हजार सातशे पन्नास फक्त) इतके अनुदान आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


(रूपये हजारात) 
अ.क्र उद्दिष्ट वित्तीय वर्ष २०२१- | सन २०२१-२०२२ सध्या वितरीत 
२०२२ करीता मंजूर | करीता आतापर्यंत | करावयाचे अनुदान 
अनुदान वितरित केलेले 
अनुदान 
[me] 2 ३ ao gel षु 
[१ ०१ वेतन ५०७४८०.००० २५३७४०.००० ५०७४८.००० 
२ ०३ अतिकालीक भक्ता ६७५.००० १६८.७५० ०.००० 
३ ०६ विद्युत टेलिफोन पाणी पट्टी | २७००.००० १४८५.००० 0,000 
४ १० कंत्राटी सेवा १.००० ०.१०० ०.४०० 
4 99 प्रवास ख ५०००.००० ७५०.००० ५००.००० 
& 93 यालयीन ख ३५००.००० १०५०.००० ३५०.००० 
१४ भाडेपट्टी व कर ३४९३.००० १०४७.९०० ३४९.३०० 
८ १७ संगणक खर्च १७२.००० २५.८०० १७.२०० 
२० इतर प्रशासकीय ख १.००० ०.००० ०.२५० 
[१० | २४ पेट्रोल तेल वंगण ६५३.००० ३२.६५० १३०.६०० 
an | ५१ मोटार वाहने १०९०.००० १६३.५०० १०९.००० 
एकूण ५२४७६५.००० २५८४६३.७०० ५२२०४.७५० 


आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लेखशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियम/ सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ मधील 
तरतूदीचे कटाक्षाने पालन करावे. तसेच वित्त विभागाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार 
प्रत्यक्ष खर्चाबाबत कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 


सदरचा GAAP क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (02) भूजल, (००५) अन्वेषण, 
(०१) संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना 
(२७०२ ३९१८)(अनिवार्य)” या लेखाशीर्षातर्गत दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००८१४४४५२६९२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 
war 


Pai 

Nn h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=Water Supply 
And Sanitation Department, 
postalCode=400032, 


bd st=Maharashtra, 

| V i (1 tt 2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121¢ 
ece0d20e917ffalef512d7e8fa2e49 
d93adbb5ad352, 
serialNumber=1325a2533f628572 


bt 438b5fb711c805de49788678b970 
| a Wa i 15bb0cac990e3b375423, 
cn=Ganesh Nivrutti Pawar 
Date: 2021.10.08 15:19:14 +05'30' 


(गणेश पवार) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
सहसंचालक(मविवळेसे), भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 
वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 
. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 
निवड नस्ती (पापु-१५) 


Cc Av A  -5 


ल 
ae 
. 


oe 6 © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


